एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुरक पोषण 
आहार ह्या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता निधी वितरित 
व खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- एबावि-२०२०/प्र.क्र.६४ (भाग-१)/ का-५ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-२४ मार्च, २०२१. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्रक्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६.४.२०२० व दि.१५.३.२०२१. 
२. वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्रक्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ४.५.२०२०. 
३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दि.१७.४.२०२०, दि.२९.५.२०२०, 
दि.१३.७.२०२०, दि.२१.८.२०२०, दि.२१.१०.२०२०, दि.९.१२.२०२० व दि.२६.२.२०२१. 
प्रस्तावना :- 


महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण 
आहार" या केंद्र पुरस्कृत योजनेमधून अंगणवाडीतील लाभार्थ्यांना गरम ताजा आहार व THR चे वितरण करण्यात 
येते. एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण आहार" या केंद्र पुरस्कृत योजनेसाठी 
केंद्र व राज्य हिस्सा ५०: ५० प्रमाणात वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महिला व बाल विकास विभागांतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रमाखाली "पुरक पोषण 
आहार" या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरिता केंद्र व राज्य हिऊ्यासाठी विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (2) मधील 
लेखाशीर्ष/उद्दिष्टांकरेता रकाना क्रमांक (4) प्रमाणे एकूण ₹१५०.०० कोटी (अक्षरी रुपये एकशे पन्नास कोटी 
wae) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रुपये कोटी) 


अ.क्र तका cere विद्यमान यापूर्वी । प्रस्तावित 
प्रधान, सगणक U उद्दिष्ट ष्ट 
/ लेखाशिर्ष / संगणक / उद्दि तरतूद । वितरीत निधी | वितरण 


(१) (२) (३) (8) (4) 


१ | २२३६, पोषण आहार, 

०२, पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 

१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प, 

(०८) (०३) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खची, 
(केंद्र हिस्सा ५० टक्के) (कार्यक्रम) (२२३६-१९२७), 

१९, आहार खर्च १००१.९५८३ ७८७.०० | ७५.०० 


२ | (०८) (०४) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (आहार खची, 
(राज्य हिस्सा ५० टक्के) (कार्यक्रम), (२२३६-१९३8), 
१९, आहार खर्च १००१.९५८३ ७८७.०० | ७५.०० 


एकूण २००३.९१६६ १५७४.०० | १५०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.६४ (भाग-१)/ का-०५ . 


2. 


सदर area निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.६४/२०२१/व्यय-६, दि.२४.३.२०२१ अन्वये 


देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


2. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३२४१६४२३७५२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc ww A -0 


महाराष्ट्राचे USAT यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
c=IN, st=Maharashtr 


RAVINDRA a 


3100९ ह, 9 
IN \d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9d7391e9a 


serialNumber=4d2dc: 
053988a2f81b64, ou=WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, o=GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, ch=RAVINDRA SITARAM JARANDE. 


Date: 2021.03.24 18:15:57 +05'30' 


(र.सि.जरांडे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
आयुक्‍त,एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई. 

मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद. 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 


. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

. प्रधान सचिव,महिळा व बाल विकास, Aas, Fag यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का.१४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 

. निवड नस्ती कार्या-५, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


a, 
(Ofdd27c79b9b31859a90ec537946c37d5876e64ce525d082 
|ANTRALAYA,MUMBA, 


